माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 
सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व 
इतर याचिका यामध्ये दिनांक ०६ 
जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ नोव्हेंबर, 2023 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक २१ डिसेंबर,२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय बीबीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि. ३० जून, २०२० 
३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. शिउसं/शिशि-०१/ 
अधिसंख्य पदे/२०२३/६२३९, दि. २२.०९.२०२३ 


प्रस्तावना: 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अँण्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, 
एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ०६ जुले, २०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे 
अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिला आहे. मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मध्ये दिनांक २८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. उच्च 
न्यायालयाचे सदर आदेश विचारात घेता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ रोजी निर्गमित शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन न शकलेल्या या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि. ०६. जुले, २०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन न शकलेल्या सहायक शिक्षक संवर्गातील संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी १००% 
अनुदानित शाळेतील १००% अनुदानित पदावरील कर्मचारी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या खाळील 
विवरण पत्रामध्ये नमूद एकूण ३ कर्मचाऱ्यांकरिता ११ महिन्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 


अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव व | सध्याचे | मूळ नियुक्ती | मूळ नियुक्ती वैयक्‍तीक 
संस्थेचे नांव पदनाम | झालेले पद दिनांक मान्यतेचा दिनांक 

शि . । श्रीमती रेखा अभय सहा | सहा शिक्षक १४.०६.१९९९ १७.०६.१९९९ 
आडारकर शिवाजी शिक्षक 
शिक्षण संस्था 
घाटकोपर, मुंबई, 

२. | श्रीमती सुहासिनी प्रसाद | सहा | सहा शिक्षक | ०१.०८.२००१ २३.०८.२००४ 
सोनकुसरे सरस्वती शिक्षक 
मंदिर एज्युकेडान 
सोसायटी माहिम 

३. | श्रीमती हेमलता सहा सहा शिक्षक ०१.०७.१९९९ २१.१२.२००० 
भगतकर के.सी.गांधी शिक्षक 
विद्यालय कल्याण 


२. अनुसचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग 
करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर 
करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते, त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्यात 
येत आहे. या कर्मचाऱ्यांना १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुन्हा ११ महिन्याच्या कालावधीकरिता त्यांच्या 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. उपरोक्त नमूद विवरणपत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणजेच संबंधित 
शिक्षणाधिकारी यांनी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क मधील नमून्यानुसार केवळ वैयक्तिक मान्यताप्राप्त/स्थायी 
कर्मचाऱयांकरिता नियुक्‍ती आदेश तात्काळ निर्गमित करुन त्यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी 
व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. उपरोक्त नमूद विवरणपत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे 
मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे वेतन व भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देय राहतील. 


५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक २१.१२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०३१६५०५६१७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7 ee5db235979452f3f9e89181 1863 
4069a6cc7a22b9F, postalCode=400032, st=Mahi 


MAHAJAN गक ee 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
३. मा. उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य 


. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

. मा. मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल -१( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
.महालेखापाल -१ 
.महालेखापाल -२ 
.महालेखापाल -२( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
.संचालक माहिती व जन संपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

.सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक 

. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद 

२०. 
२१. 
२२. 


लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


( 
( 
(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
( 


सर्व प्रशासन अधिकारी नगर परिषद कटक मंडळे 
शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर), बृहन्मुंबई 
निवडनस्ती (टीएनटी-२ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


